सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्गत 
कंत्राटदार यांच्या विविध मागण्यासंदर्भात 
नवीन सुधारीत सूचना. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन शुध्दीपत्र क्र. सीएटी-२०२२/प्र.क्र.५०/इमा.२ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक:- १२/१०/२०२२ 


वाचा :- १) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र.सीएटी-२०१७/प्र.क्र.८/इमा-२, दि.२७/९/२०१८ 
२) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण २०१८/प्र.क्र. १२७/इमा-२, 
दि.२८/११/२०१८ 
३) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्र.सीएटी २०१९/प्र.क्र.१२०/इमा-२, 
दि.१७/९/२०१९ 
४ सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण २०२१/प्र.क्र.९५/इमा-२, दि.१६/११/२०२१ 
५) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.५०/इमा-२, दि.११/०५/२०२२ 


झासन शुध्दीपत्र :- 


संदर्भाधीन अ.क्र.५ येथील शासन निर्णयातील मुद्दा क्र.१ खालीलप्रमाणे वाचावे. 


च्या ऐवजी असे वाचावे 


रु.१.५० कोटी रकमेच्या कामांसाठी तसेच 
सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांच्या 
कामांसाठी Hot Mix Plant/Batch Mix 
Plant/Machinery यांच्या मालकीबाबतची 
अट निविदांमध्ये समाविष्ट करु नये. 


१) शासन निर्णय दि.२७/०९/२०१८ अन्वये परिच्छेद ५.५ मधील 
तरतूदीनुसार रु.१.४० कोटी रक्कमेच्या कामांसाठी तसेच 
सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांच्या कामांसाठी Hot Mix 
Plant/Batch Mix Plant/Machinery यांच्या मालकीबाबतची 
अट निविदेमध्ये समाविष्ट न करण्याबाबत सूचना देण्यात 
आलेल्या होत्या. तथापि आता रु.५० लक्षपर्यंतच्या रस्ते 
डांबरीकरण, Yoo व इमारती कामांसाठी स्व:ःमालळकीची अट 
निविदेमध्ये घालण्यात येवू नये. 


सदर शासन शुध्दीपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२१०१२१६५२२९२११८ असा आहे. हे शुध्दीपत्र डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


Digitally signed by SACHIN MANIKRAO CHIVATE 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने SACHIN MANIKRAO ८००0000“ 
CHIVATE ene EAI 7S TEDL 2050 
(सचिन चिवटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा.मंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
२. मा.राज्यमंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 


शासन शुध्दीपत्र क्रमांकः सीएटी-२०२२/प्र.क्र.५०/इमा.२ 


४. अपर मुख्य सचिव (सा.बां), सा.बां.विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५. सचिव (बांधकामे)/सचिव (रस्ते), सा.बां.विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६. सर्व मंत्रालयीन विभाग, 

७. सर्व मुख्य अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 

८. मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, मुंबई 

९. सर्व अधिक्षक अभियंते, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ 

१०. प्रशासकीय अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मर्यादित मुंबई 
११. महालेखापाल १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१२. महालेखापाल १, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

१३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१४. कार्यासन इमारती-२ (निवडनस्ती). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


